राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप 
अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त 
(ara) या संवर्गातील अधिकाऱ्याची 
बदलीने पदस्थापना करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. रापोसे-१७२०/प्र.क्र.९७/पोल-१(आ) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-०९ ऑक्टोबर, २०२०. 

शासन आदेठा :- 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२ (न) मधील तरतुदीनुसार राज्य पोलीस 
सेवेतीळ पोलीस उप अधीक्षक /सहायक पोलीस आयुक्‍त (नि:शस्त्र) या संवर्गातील खालील पोलीस 
अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नांव सध्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
ia SI. अश्विनी पाटील । प्रतीक्षाधीन सहायक पोळीस आयुक्त, मुंबई 
शहर 
२ श्रीमती रीना जनबंधू | प्रतीक्षाधीन उप विभागीय पोळीस 
अधिकारी, पवनी उपविभाग, 
जि. भंडारा 
३ श्री. प्रविण BRAT उप विभागीय पोलीस अधिकारी, । उप विभागीय पोलीस 
पाटील बसमत उपविभाग, हिंगोली (बदली | अधिकारी, माणगांव उपविभाग, 
आदेशाधीन) जि. रायगड 
४ श्री. श्रीधर जाधव | सहायक पोलीस आयुक्‍त, वाकड | उप विभागीय पोलीस 
विभाग, पिंपरी चिंचवड अधिकारी, अक्कलकुवा, जि. 
नंदूरबार 
५ श्रीमती प्रेरणा कट्टे | सहायक पोलीस आयुक्त, नागपूर । सहायक पोलीस आयुक्त, 
शहर (बदली आदेशाधीन) पिंपरी चिंचवड 
६ श्री. सुहास नाडगौडा | पोलीस उप अधीक्षक, महामार्ग अपर पोलीस अधीक्षक, 
सुरक्षा पथक, नागपूर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, 
पुणे 
9 श्री. सूरज गुरव सहायक पोलीस आयुक्त, नागपूर । अपर पोलीस अधीक्षक, 
शहर (बदली आदेझाधीन) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, 
पुणे 
८ श्री. गणेडा बिरादार । सहायक पोलीस आयुक्त, नागपूर । सहायक पोलीस आयुक्त, 
शहर (बदली आदेशाधीन) पिंपरी चिंचवड 
९ श्री. किशोर काळे  ।प्रतीक्षाधीन पोळीस उप अधीक्षक, 
मुख्यालय, सांगली 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७२०/प्र.क्र.९७/पोल-१(अ) 


| श्रीमती अंजुमन उप विभागीय पोलीस अधिकारी, । उप विभागीय पोलीस 
दस्तगीर शोख आर्थिक गुन्हे शाखा, उस्मानाबाद । अधिकारी, अकोट उप विभाग, 
जि. अकोला 


| १ | श्रीमती प्रांजली उप विभागीय पोलीस अधिकारी, = | उप विभागीय पोलीस 
नवनाथ सोनावणे । आर्थिक गुन्हे शाखा, अहमदनगर  ।अधिकारी, नंदूरबार उप 
विभाग, जि. नंदूरबार 


१२ | aft. बाबुराव महामुनी | प्रतीक्षाधीन उप विभागीय पोलीस 
अधिकारी, कोल्हापूर हाहर 


१३  । श्री. यशवंत केडगे । उप विभागीय पोलीस अधिकारी,  । अपर उप आयुक्त, राज्य 


मंगरुळपीर, जिल्हा वाशिम गुप्तवार्ता विभाग, कोल्हापूर 
१४ f ah संजय पांडुरंग । पोलीस उप अधीक्षक, जिल्हा जात | अपर उप आयुक्त, राज्य 
पाटील प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, गुप्तवार्ता विभाग, पुणे 
भंडारा 
१५ । डॉ. सागर कवडे  । प्रतीक्षाधीन सहायक पोलीस आयुक्त, 
पिंपरी चिंचवड 
१६ | a. संजय सांगळे । पोलीस उप अधीक्षक, राज्य पोलीस उप अधीक्षक, जात 
गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, 
नंदूरबार 
१७ । डॉ. रणजित पाटील 'प्रतीक्षाधीन उप विभागीय पोलीस 


अधिकारी, कराड, जि. सातारा. 


२. श्री. विकास नाईक, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पालघर उपविभाग, जि. पालघर या 
पदावरुन सहायक पोलीस आयुक्‍त, नागपूर शहर येथे आणि श्री. सुनिल विष्णू पवार, पोलीस उप 
अधीक्षक, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, बुलढाणा येथून सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे शहर येथे 
आदेश क्र.रापोसे-१७२०/प्र.क्र.९५/पोळ-१अ, दि. ३०.०९.२०२० नुसार करण्यात आलेली बदली या 
आदेशाद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 


३. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. 
न्यायालयाचे आदेश, तसेच निवडणूक आचारसंहिता असल्यास, कायदा व सुव्यवस्था विचारात घेऊन 
पोळीस महासंचालक यांनी पुढील कार्यवाही करावी. 


४. पोलीस महासंचालक, मुंबई यांच्या आदेशानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांस बदलीच्या ठिकाणी हजर 
होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी कार्यमुक्त करण्याबाबतची आवऱ्यक कार्यवाही करावी व संबंधित 
अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७२०/प्र.क्र.१७/पोल-१(अ) 


कि सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२०१००९२१३४०९०९२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KA | LA S A RJ U N : 5. rs 2 ta a 7b98a708cc0 


b46cd241a604d42bb, postalCode=400032, street= 
BUILDING, 2ND FLOOR,MANTRALAY,MUMBAI, ou=HOME 


DEPT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=KAILAS 
ARJUN GAIKWAD 
Date: 2020.10.09 21:36:22 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


१. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. पोलीस महासंचालक तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई 
१०.महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

११.अपर पोळीस महासंचालक (आस्थापना), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१२.अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३.अपर पोळीस महासंचालक, आर्थिक गुन्हे शाखा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१४.अपर पोलीस महासंचालक, दहडातवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

4. SITE, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई, 

१६.संचालक, महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक, 

१७.सर्व पोळीस आयुक्त, 

१८. सर्व पोलीस अधीक्षक, 

१९.अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

२०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई, 

२१.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२२.अवर सचिव (कार्या. पोल-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२३.सहायक संचालक (भापोसे कक्ष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२४.संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 

२५.निवडनस्ती / पोल-१(अ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


